शासन निर्णय क्रमांकःगृहआ-१०२२/प्र.क्र.४७३/आस्थापना-२, दि.२३/०९/२०२२ 


गृह विभाग (खुद्द) आस्थापनेवरील पदांच्या 
आढाव्याअंती स्थायी व अस्थायी पदे निश्चित 
करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः गृहआ-१०२२/प्र.क्र.४७३/आस्थापना-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २३ सप्टेंबर, २०२२ 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांकः टीईपी-२००२/प्र.क्र.१३/सेवा, दि.२१/०६/२००६ 
२) शासन निर्णय, गृह विभाग, क्रमांकः गृहआ-१०१६/प्र.क्र.५७१/आस्थापना-२, दि.१६/०६/२०२२ 
३) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांकः पदनि-१०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१८/०८/२०२२ 


प्रस्तावना :- 

शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र.गृहआ-१०१६/प्र.क्र.५७१/आस्थापना-२, दि.१६/०६/२०२२ अन्वये 
गृह विभाग (खुद्द) आस्थापनेवरील पदांच्या आढाव्याअंती ४२९ पदांचा आकृतीबंध निश्चित करण्यात आळेळला 
आहे. शासन निर्णय, वित्त विभाग, दि.२१/०६/२००६ मधील तरतुदीनुसार, ज्या मंत्रालयीन प्रशासकीय 
विभागांनी त्यांच्या आस्थापनेवरील पदांचा आढावा पूर्ण केला आहे व आढव्याअंती निश्चित केलेल्या 
आकृतीबंधास मुख्य सचिव समितीची मान्यता घेऊन त्यासंबंधीचा शासन निर्णय निर्गमित केला आहे, अशा 
प्रशासकीय विभागाना त्यांच्या अधिपत्याखालील एकूण पदांच्या Co टक्के पदे कायम करण्यास काही 
अटींच्या अधिन राहून अधिकार प्रदान करण्यात आलेले आहेत. 


संदर्भ क्र.२ येथील दि.१६/०६/२०२२ अन्वये निश्चित करण्यात आलेल्या आकृतीबंधानुसार गृह 
विभाग (खुद्द) च्या आस्थापनेवरील स्थायी व अस्थायी पदे निश्चित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. 


झासन निर्णय :- 


गृह विभाग (खुद्द) आस्थापनेवरील पदांच्या आढाव्याअंती ४२९ पदांचा आकृतीबंध शासन निर्णय, 
गृह विभाग दि.१६/०६/२०२२ अन्वये निश्चित करण्यात आलेला असून झासन निर्णय, वित्त विभाग, 
दि.२१/०६/२००६ नुसार गृह विभाग (ye) आस्थापनेवरील स्थायी व अस्थायी पदे यासोबतच्या 
परिशिष्टानुसार निश्चित करण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकःगृहआ-१०२२/प्र.क्र.४७३/आस्थापना-२, दि.२३/०९/२०२२ 


२. उपरोक्त संदर्भाधिन क्र.३ येथील शासन निर्णय, वित्त विभाग, दि.१८/०८/२०२२ नुसार सोबतच्या 
परिशिष्टामध्ये दर्शविण्यात आलेल्या ८६ अस्थायी पदांना दि.०१/०९/२०२२ ते दि.२८/०२/२०२३ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


३. यासंबंधी होणारा खर्च मागणी क्रमांक ब-४, २०५२-सेक्रेटरीएट सर्वसाधारण सेवा-०९०- 
सेक्रेटरीएट-९० (००) (०१) गृह विभाग तसेच मागणी क्र.मांक ब-४, २०५२-सेक्रेटरीएट सर्वसाधारण सेवा- 
०९०-सेक्रेटरीएट-०९० (००) (०४) परपत्र गृह विभाग या लेखशिर्षाखाली सन २०२२-२०२३ या वर्षासाठी 
मंजूर केलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या दि.२१/०६/२००६ नुसार प्रदान करण्यात आलेल्या 
प्राधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. तसेच, शासन निर्णय वित्त विभाग, क्र.पदनि- 
२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१८०८/२०२२ नुसार प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०९२३१६३९४९९८२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Sandeep Gorakhnath Dhakane 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 


S a n d e e p G 0 fa k h al at h Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=418588839686584ca25060bf5 7af23a4473234 


D h a ka ne ebcc421d084d8890fc37c8f673, cn=Sandeep 


Gorakhnath Dhakane 
Date: 2022.09.26 13:38:19 +05'30' 


(संदीप ढाकणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, 

मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 

मा.उप मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 

मा.मंत्री (बंदरे) यांचे खाजगी सचिव, 

मा.मंत्री (राज्य उत्पादन शुल्क) यांचे खजगी सचिव, 

मा.विरोधीपक्ष (विधानपरिषद/विधानसभा) 

मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांचे सह सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग यांचे स्वीय सहायक 

अपर मुख्य सचिव (अ. व सु.), गृह विभाग यांचे स्वीय सहायक 


Cc “७ A Oo 


o~ 
ae 
. 


“0 (२ GS & 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकःगृहआ -१०२२/प्र.क्र.४७३/आस्थापना-२, दि.२३/०९/२०२२ 


१०. अपर मुख्य सचिव (परिवहन व बंदरे), गृह विभाग यांचे स्वीय सहायक 

११. प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग यांचे स्वीय सहायक 

१२. महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), मुंबई / नागपूर 

१३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१४. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१५. उप सचिव (वित्तीय सुधारणा/आपुक/सेवा-९), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१६. उप सचिव (का-१२/का-१४अ/का-१४ब), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१७. सर्व सह सचिव /उप सचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, मंत्राळय, मुंबई 
१८. सर्व कार्यासने, गृह विभाग, मंत्राळय, मुंबई 

१९. अवर सचिव, रोखशाखा, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२०. निवडनस्ती (आस्था-२) 


ae 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकःगृहआ-१०२२/प्र.क्र.४७३/आस्थापना-२, दि.२३/०९/२०२२ 


शासन निर्णय, गृह विभाग, क्र.गृहआ-१०२२/प्र.क्र.४७३/आस्था-२, दि.२३ /०९/२०२२ सोबतचे परिशिष्ट 


सुधारीत 
अ.क्र पदनाम आकृतीबंधानुसार स्थायी पदे अस्थायी पदे 
मंजूर पदे) 
णि अपर मुख्य सचिव / प्रधान ४ ३ १ 
सचिव /सचिव प्रधान सचिव (विशेष) 
२  ।सह/ उप सचिव १४ शिंग ३ 
[उ.स.-२व उ.स.(विधि)-१] 

३ | अवर सचिव pad ९ २ 
४ | वरिष्ठस्वीय सहायक ४ ३ Po 
५ | निवडश्रेणी लुघलेखक ३ २ 1 ee 
६ | लेखाअधिकारी a ae 1 १ a कै. __*) 
७ | कक्ष अधिकारी ४३ ३४ ९ 
८ | सहायक कक्ष अधिकारी १२१ ९५ २६ 
९ | उच्चश्रेणी लघुलेखक १६ १३ ३ 
| qo | निम्नश्रेणी लघुलेखक ६ 4 i * - -4 
| 99 | लघुटंकलेखक ४ ३ Po 
१२ | लिपिक-टंकलेखक १५९ १२४ ३५ 
१३ । वाहनचालक ९ 9 २ 
१४ | हवालदार fH |. “अ. 10 
१५ | नाईक ४ ३ Po 
१६ | झेरॉक्स मशीन चालक ३ ३ Po 
१७ | शिपाई २६ २६ PF 

एकूण ४२९ ३४३ ८६ 


